विभागीय संदर्भ सेवा, नागपूर व 
अमरावती रुग्णालयांसाठी वैद्यकिय उपकरणे 
खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र. ९८/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: १३ ऑगष्ट, २०२०. 


संदर्भ- 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचाळनाळलय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. संआसे/कक्ष-३/टे-३/व्ही-१७०११/५५/२०/विसंसेरु/वैउ/५२५१-५२ दिनांक १८.७.२०२०. 


प्रस्तावना-: 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी 
दिनांक १८.७.२०२० अन्वये वैद्यकिय उपकरणे खरेदीसाठी लेखाशिर्ष क्रमांक ४२१०११२८ बाब-५२ 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री मध्ये अर्थसंकल्पीय अनुदान रुपये ३५,००,००,०००/-इतके असून बी.डी.एस. 
प्रणालीवर सद्यस्थितीत वितरीत निधी निरंक आहे.सदर खरेदीसाठी निविदा प्रक्रीया राबविणे आवश्‍यक 
असल्याने रुपये ३१,४९,९९,६५७/- इतक्या खरेदीसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास बीडीएस 
प्रणालीवर वितरीत रक्कमेच्या मर्यादेतच खर्च करावा या अटीच्या अधीन राहुन प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय-: 

सद्यस्थितीत कोवीड-१९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव असल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत घट झालेली 

आहे. त्यामुळे बी.डी.एस. प्रणाळीवर वितरीत/उपलब्ध असलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करावा, या 
अटीच्या तसेच खालील अटींच्या अधीन राहून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील वैद्यकीय उपकरणे 
खरेदीसाठी रु.३१,४९,९९,६५७/- (रु.एकतीस कोटी एकोणपन्नास लाख नव्व्याण्णव हजार सहाठो सत्तावन्न 


फक्‍त) इतकी खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
अटी :- 


१. सदरहू वैद्यकिय उपकरणांची आवऱ्यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२. सदर वैद्यकिय उपकरणांच्या विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात 
यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.९८/आरोग्य-८ 
तज्ञांनी (तांत्रिक समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच 
सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा 
होईल san रितीने तयार HSS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या 
बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

३. शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक ARTA २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥ 
/उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४. प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आळेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

५. खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६. खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर बाबी विनावापर पडून राहणार 
नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

७. सदर खर्च लेखाशिर्ष क्रमांक -४२१०११२८ या लेखाशिर्षातगत बाब-५२ यंत्रसामुग्री व साधन 
सामुग्री मध्ये सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून वितरीत अनुदानाच्या 
मर्यादेतच खर्च भागविण्यात यावा. 

८. सदर यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

९. संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

qo. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 


पहिळा, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील 
अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 


११. वितरीत रक्कमे इतकी खरेदी करण्याची जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखाची राहील. 
उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.९८/आरोग्य-८ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१३१६३५३४५२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jamsher Samsher 


Jamsher ४.८... 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


Sams h QI iS ees 
5¢9826781de5daa02a4ecf339fb1d0559a 

b9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3b 


. ea18f6d46feab420783e 1 2f260504f402b 
a a V | 54de8c476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 


Date: 2020.08.17 13:37:04 +05'30' 


(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र्‌ शासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, मंत्रालय,मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, मंत्रालय,मुंबई. 
३. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

४. व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
५. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

८. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

११.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१२.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३.अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१४. निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.९८/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.९८/आरोग्य,८,दिनांक १३ ऑगष्ट, २०२० सोबतचे विवरणपत्र. 


13/8/19 


Sr Name of Machinery and Specific Appro. RRH | RRH, | Tota | Total Price 
No Equipment ation Unit Price ही A" wat l 
Nash i 
ik 
1 Imported Central Oxygen, No 100000000 1 1 100000000 
Suction, Nitrius and Air System 
with Liquid Oxygen Plant 
Central Medical Gas No 55000000 1 1 55000000 
2 Oxygen,Nitrus oxide, Air 
Suction Systems 
3 MRI Machine 1.5 Tesla DMER 1 1 
Tender | 90000000 90000000 
Spec. 
4 Liquid Oxygen Tank with Turn No 700000 2 2 1400000 
Key 
5 Modular OT with Turn Key No 10000000 1 1 10000000 
| 6 | RNA Extractor Machine No 1500000 1 1 1500000 
7 Intra Aortic ballon pump Yes 2000000 2 1 3 6000000 
Nuero Multiparamonitor with No 5000000 1 1 5000000 
pe centralised monitoring station 10 
beded 
[Oe | Plastic surgery Laser machine No 3500000 1 1 3500000 
10 | Bipolar Electro Surgery Unit No 1575000 2 2 3150000 
1] CARDIAC SYRGERY No 111 items ey 2740000 
INSTRUMENTS set 
12 | Hemodialysis Machine DHS 554400 5 5 2772000 
order 
5/11/19 
13 | Online UPS 25KVA with one No 300000 he | lined 2700000 
hour backup & Turn Key 
14 | Oncology Surgery Instruments No 60 items 1 5७. | 1 set | 2400000 
15 | Urology Laproscope unit No 2400000 1 1 2400000 
16 | 100M A Mobile X-Ray Machine Yes 1100000 2 2 2200000 
Heavy Duty Fully Automated DMER 2000000 1 1 2000000 
17 | Chemistry Analyser order 
27/12/19 
18 | Neuro Drill No 1740000 1 1 1740000 
19 | Blood Storage Cabinate with DMER 532000 3 3 1596000 
temp 2-6 degree celcius order 
8/12/17 
20 | Micro surgery set No 1500000 1 1 1500000 
21 | CARDIO VASCULAR SET No 59 items 1 5७. | 1 set | 1400000 
22 | CRRT Machine No 1400000 1 1 1400000 
Neuro instrument set DMER 1373388 1 1 1373388 
23 order 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.९८/आरोग्य-८ 


Sr Name of Machinery and Specific Appro. RRH | RRH, | Tota | Total Price 
No Equipment ation Unit Price भं A" wat l 
Nash i 
ik 
24 | STERNUM SAW Instruments No 30 items 1 set 1 set 1200000 
List 
25 | Electric Dermatome No 1000000 1 1 1000000 
26 | Vacc Ultra Therpay machine No 170000 5 5 850000 
27 | Plastic surgery OT Table No 750000 1 1 750000 
Electrohydraulic 
28 | Monopolar working Element Yes 345000 2 2 690000 
with inner outer sheath 
Suction Machine Electric DMER 42,055 15 15 630825 
29 order 
13/2/20 
30 | Nephroscope 19 FR Yes 300000 2 2 600000 
31 | Nephroscope 22 FR Yes 300000 2 2 600000 
32 | Urethroscope 6-7.5 Fr. Yes 300000 2 2 600000 
33 | Urethroscope 8-9.8 Fr. Yes 300000 2 2 600000 
34 | Blood Fluid warmer No 273000 2 2 546000 
35 | Dialysis Chair No 150000 4 4 600000 
36 | R.O.PLANT 1000LTR Yes 500000 1 1 500000 
37 | Syringe Infusion Pump DMER 22960 20 20 459200 
order 
26/3/20 
38 | Mobile OT LED Light Yes 120960 4 4 483840 
39 | Defibrillator DMER 238000 2 2 476000 
order 
3/2/20 
AQ | Fowler Bed with Matress DMER 17857 40 40 714280 
order 
28/1/20 
Biphasis Defibrillator with AED DMER 401184 1 1 401184 
41 | Monitor order 
27/12/19 
42 | Donor Chair No 40000 6 | | 6 | 240000 
43 | Microscope Binocular with DMER 348100 1 1 348100 
Camera and Display Including order 
Software 10/1/20 
44 | ACT Machine No 350000 1 1 350000 
45 | Multipara Monitor DMER 73080 3 3 219240 
order 
26/3/20 
46 | Oxygen Concentrator DMER 46,200 3 5 षि 369600 
order 
4/5/19 
Total 314999657 


